पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण या योजनेतंर्गत सन 
२०२०-२१ या वर्षामध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविलेल्या संस्थाना अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. पोभप्र-२०१८/प्र.क्र.५२/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ मार्च, २०२२. 


शासन निर्णय क्र अविवि २००९ /प्र.क्र. १८८/०९/कार्यासन १,दि. २७ जुले,२००९. 
शासन निर्णय क्र. अविवि २००९/ प्र.क्र १८८/०९/कार्यासन१,दि.२९ऑगस्ट,२००९. 
शासन निर्णय क्रमांक: पोभप्र २०१८/प्र.क्र.५२/का-९, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१८. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग- अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/-अर्थ ३,दि.२४ जून,२०२१. 
शासन निर्णय क्र. पोभप्रर०१८/प्र.क्र.५२/का-९, दि. २३ मार्च, २०२१. 
जिल्हाधिकारी, बीड यांचे पत्र क्र.२०२१/संकीर्ण-राजशिष्टाचार विभाग / अल्पसंख्याक 
विकास/कावि८३१०/१/पोलीस प्रशिक्षण योजना २०-२१, दि.२९.०३.२०२१. 
७ जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांचे पत्र क्रजिनिसहि/अल्प.पोशिप्र/नि.मा./२०२०-२१/९४२, 
दि.२९.०६.२०२१ 
८) जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे पत्र क्र.अल्पसंख्याक/अका/कावि८८/२०२१, 
दि.२७.०७.२०२१ 


वाचा :- १ 
२ 
3 
8 
4 
& 


oe CO 


०. आ. wa Ca 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक समुहातील उमेदवारांचे पोलिस सेवेतील भरतीच्या प्रमाणात वाढ 
व्हावी या उददेझ्ञाने संदर्भ क्र १ च्या शासन निर्णय दि. २७ जुलै २००९, अन्वये पोलिस भरती पूर्व परिक्षा 
प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजना सन २०१७-१८ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक 
आयोगामार्फत राबविण्यात येत होती. तथापी, संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णय दि.१.९.२०१८ अन्वये 
सदर योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सन २०२०-२१ या 
वर्षामध्ये शासनामार्फत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांची निवड करुन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला 
आहे. ज्या प्रशिक्षण संस्थांनी प्रशिक्षण वर्ग सुरु केले अशा प्रशिक्षण संस्थांना आगाऊ ५०% अनुदान व 
ज्या प्रशिक्षण संस्थांनी दोन महिन्याचे (go दिवस) यडास्वीरीत्या प्रशिक्षण पूर्ण केले अशा प्रशिक्षण 
संस्थांना १००% अनुदान शासन निर्णय दि. २७ जुले २००९, मधील विहित केलेल्या तरतूदीनुसार 
अनुदान वितरित करण्यात येते. त्यानुसार संदर्भ क्र. ५ दि. २३ मार्च, २०२१ अन्वये आझाद हिंद 
बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, कामखेडा, ता.जि.बीड व स्व.राधाताई मुसळे कनिष्ठ महाविद्यालय, 
लिंबाळा (मक्ता), हिंगोली या दोन संस्थांना प्रशिक्षण सुरु केल्यानंतरचे ५०% अनुदान वितरीत 
करण्यात आले आहे. आता संदर्भ क्र.६ अन्वये जिल्हाधिकारी बीड, संदर्भ क्र.9 अन्वये जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली व संदर्भ क्र.८ अन्वये जिल्हाधिकारी अकोला यांनी BPRS अनुदान मागणी प्रस्ताव सादर 
केला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२०-२१ मध्ये आझाद हिंद बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, 
कामखेडा, ता.जि.बीड या संस्थेस पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरचे उर्वरित ५०% अनुदान 
व स्व.राधाताई मुसळे कनिष्ठ महाविद्यालय, लिंबाळा (मक्ता), हिंगोली या संस्थेस प्रशिक्षण पूर्ण 
केल्यानंतरचे उर्वरित ५०% व कै. केशरबाई सोनोने बहुउद्देशिय विकास संस्था, अकोला या 


शासन निर्णय क्रमांकः पोभप्र-२०१८/प्र.क्र.५२/का-९ 


संस्थेला प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरचे १००% अनुदान सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध 
तरतूदीमधून मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

पोलीस भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनेकरिता सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये रु.६ कोटी एवढा 
निधी अंर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ च्या दिनांक दि.२४.०६.२०२१ 
च्या शासन परिपत्रकान्वये एकूण अंर्थसंकल्पित निधीच्या go टक्के निधी वितरणासाठी उपलब्ध होणार 
आहे. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार या योजनेतंर्गत सन २०२१-२०२२ या 
वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून सन २०२०-२१ या वर्षी राबविण्यात आलेल्या पोलिस भरती पूर्व 
प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे खाळील विवणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे २ संस्थांना प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरचे 
उर्वरित ५०% व एका संस्थेस प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरचे १००% अनुदान असे एकूण रु.११,४५,०००/- 
(अक्षरी रुपये अकरा लक्ष पंचेचाळीस हजार फक्त) वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हा संस्थेचे नाव प्रशिक्षणा करीता मंजूर अनुदानाची रक्‍कम 
क्र निवड केलेली 
विद्यार्थी संख्या 
| बीड आझाद हिंद बहुउद्देशीय a 2,20,000/- 
सेवाभावी संस्था, कामखेडा, (प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरचे 
ता.जि.बीड उर्वरित ५०%) 
२ | हिंगोली । स्व.राधाताई मुसळे कनिष्ठ शिडी 2,20,000/- 
महाविद्यालय, लिंबाळा (मक्ता), प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरचे उर्वरित 
हिंगोली ५०%) 
३ | अकोला | कै. केशरबाई सोनोने | ५,६५,०००/- 
बहुउद्देशिय विकास संस्था, (प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे १००%) 
अकोला 
एकूण रुपये ११,४५,०००/- 


(अक्षरी रुपये अकरा लक्ष पंचेचाळीस हजार फक्त) 


२. उपरोक्त प्रमाणे मंजूर अनुदान अनुक्रमे जिल्हाधिकारी, बीड, जिल्हाधिकारी, हिंगोळी व 
जिल्हाधिकारी, अकोला यांना स्वाधीन करण्यात येत आहे. याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी हे नियत्रंक 
अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पहातील. 
३. मंजूर अनुदानापैकी जिल्हाधिकारी यांनी प्रशिक्षण संस्थेस शिक्षकांचे मानधन प्रती शिक्षक प्रती 
महिना रु.१५,०००(दोन शिक्षक अनुज्ञेय) वाचन साहित्य रु.३०० प्रती विदयार्थी, अल्प उपहार प्रती 
विदयार्थी रु.१५ प्रती व गणवेश प्रति विद्यार्थी विद्यावेतन रु.१००० प्रती विदयार्थी या प्रमाणात अनुदान 
वितरीत संबंधीत विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करावे. अपवादात्मक परिस्थितीत जर एखाद्या संस्थेने 
विद्यार्थ्याचे विद्यावेतन स्वखर्चाने अदा केळे असेल तर अशा परिस्थितीत विद्यावेतन अदा केल्याचे पुरावे 
(पावती, बॅकेचे कागदपत्र) जमा करुन सदर विद्यावेतन संस्थेने संबंधित विद्यार्थ्याना अदा केले याची 
खातरजमा केल्यावरच विद्यावेतनाची रक्‍कम संबंधित संस्थेस अदा करावी. तसेच वितरीत अनुदानाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित संस्थेकडून प्राप्त करुन शासनास सादर करावे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोभप्र-२०१८/प्र.क्र.५२/का-९ 


४. या योजनेस होणारा खर्च मागणी क्र.झेड ई ०१, २२३५-समाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२ समाज 
कल्याण ०१७ स्वयंसेवी संस्थाना सहायक अनुदान ०१, अल्पसंख्याकाना सहायक अनुदान (०१) (३२) 
पोलिस शिपाई भरती पूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजनेकरीता विविध संस्थाना सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) (२२३५ सी २७९) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र.विअप्रर०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,दि.१७ एप्रिळ,२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकार अंतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारा नुसार तसेच शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थस २०२१/ 
प्र.क्र.४८/-अर्थ ३,दि.२४ जून,२०२१ मधील सर्व अटीची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधील अटीची पूर्तता 
होत आहे. तसेच सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनैपचारीक संदर्भ क्र.३८/२०२२/व्यय-१, 
दि.१०.०२.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥६॥॥/85॥[॥9.90/.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३११११४८०६७८१४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 
DINESH MADHAVRAO : = = 
SONAVANE a 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
४. महालेखापाल , १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 
६. जिल्हाधिकारी, बीड/हिंगोळी/अकोला. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
qo. कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ 2 REMAN, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई. 
११. निवडनस्ती(कार्यासन-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


